महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) सेवा परिक्षा २०२१ 
मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (यांत्रिकी) गट-ब 
(राजपत्रित या पदावर नामनिर्देशानाने तात्पुरती 
नियुक्ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३ /प्र.क्र.९५(१)/२०२३/आ(स.अ.श्रे.२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
३ रा मजला, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक: २६ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ : १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.३७४(२)/यांत्रिकी/२०२१/१९, 

दि.२३.०६.२०२३ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 

3) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१.०६.२०२१ 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, 
दि.२२.०६.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) सेवा मुख्य परीक्षा २०२१ मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(यांत्रिकी) गट-ब (राजपत्रित) या पदांवरील नियुक्तीसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित 
स्पर्धात्मक परिक्षेच्या निकालावर आधारित महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या 
क्रमांक:३७४(२)/यांत्रिकी/२०२१/१९, दिनांक २३.०६.२०२३ च्या पत्रान्वये “सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(यांत्रिकी)? पदावर नियुक्तीसाठी ७६ उमेदवारांची शिफारस प्राप्त झाली आहे. शिफारस प्राप्त उमेदवारांपैकी 
"परिशिष्ट-अ" मधील पात्र ७४ उमेदवारांना “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (यांत्रिकी), गट-ब राजपत्रित” या 
पदावर दोन वर्षांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी तात्पुरती नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) सेवा मुख्य परीक्षा २०२१ 
अन्वये सहायक अभियंता श्रेणी-२ (यांत्रिकी) गट-ब (राजपत्रित) या पदाकरिता शिफारस केलेल्या "परिशिष्ट- 
अ" मधील पात्र ७४ उमेदवारांना “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (यांत्रिकी), गट-ब राजपत्रित” या पदावर सातव्या 
वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मेंट्रीक्समधील वेतन स्तर एस-१६ (रुपये ४४९००-१४२४००) मध्ये जलसंपदा 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.१५(१)/आ(स.अ.श्रे-२) 
विभागात ते ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या प्रवर्गामध्ये दोन 
वर्षांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी विहित अटी व शार्तीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


2: परिशिष्ट - अ येथील उमेदवारांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) 
पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुल विभाग वाटप नियम, २०२१ लागू राहील. 


३. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी), सेवा गट-ब (राजपत्रित) मधील उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती ही 
दोन वर्षाचा परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित अटी / शार्तींच्या 
अधीन असेल :- 


(१) सदर उमेदवारांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी), सेवा गट-ब (राजपत्रित जलसंपदा 
विभागातील पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 


(२) परिशिष्ट-अ मधील परिवीक्षाधीन उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या सविस्तर 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत तात्काळ रुजू व्हावे. सदर विहित 
कालावधीत उमेदवार रुजू झाला/झाली नाही तर तो/ती नोकरीची संधी गमावेल व त्याच्या नियुक्‍ती करिता 
विचार करण्यात येणार नाही. ते वरील पदावरील नियुक्ती स्विकारण्यास इच्छुक नाहीत, असे गृहित धरण्यात 
येईल व त्यांचे नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. सदर उमेदवारांचा नियुक्‍तीकरीता कोणत्याही 
परिस्थितीत विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी उमेदवारांकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही 
कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 


(३) मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही 
२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(४ संदर्भ क्र.३ येथील शासन अधिसूचने अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार सदरहू उमेदवारांची सहायक अभियंता श्रेणी-२ (यांत्रिकी), 
गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यात येईल. 


(4) आवश्‍यकता भासल्यास परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा 
भारताच्या RATTAN निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेज्ञात प्रशिक्षणाचा कालावधी 
धरुन ४ वर्षांपेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरविल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. 

परंतु 

(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही 
किंवा, 

(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.१५(१)/आ(स.अ.श्रे-२) 
(६ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक 
२२.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना परिवीक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही 
वेतनवाढ अनुज्ञेय असणार नाही. 


(७) परिशिष्ट -अ येथील उमेदवारांपैकी ज्यांनी मराठी व हिंदी परिक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली 
नसेल किंवा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा यासंबंधी केलेल्या 
नियमानुसार त्यांना भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 


(८) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या सर्व मागासवर्गीय उमेदवारांचे जातीचे दावे 
नियुक्तीपूर्वी संचालक, समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांचेकडून तर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे 
दावे आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडून तपासून घेण्याबाबत कळविले आहे. 
त्यानुसार मागास प्रवर्गाच्या आरक्षित पदावर शिफारस झालेल्या तसेच आरक्षित प्रवर्गातील असूनदेखील 
आयोगाने ज्यांची खुला प्रवर्गातून शिफारस केलेली आहे san नियुक्‍ती दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी 
जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रे शासनास सादर केलेली आहेत. सदर उमेदवारांचे जातीचे दावे 
संचालक, समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांचेकडे तर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे दावे आयुक्त, 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडे तपासणीकरिता पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार ज्या 
मागासवर्गीय उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या सत्यतेबाबतचा तपासणी अहवाल संबंधित समितीकडून 
शासनास अद्याप प्राप्त झालेला नाही, अशा उमेदवारांची नियुक्‍ती सदरहू तपासणी अहवाल संबंधित 
समितीकडून शासनास प्राप्त होण्याच्या अधीन राहील. (गुणवत्ता क्रमांक : १०,२४,२६, २९,३३, ४१,४७, ५३,५८, 
६१, ६३, ६५,७२३ ) 


शिफारसप्राप्त मागासवर्गीय उमेदवारांपैकी २ उमेदवारांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अद्याप अप्राप्त आहेत. 
यासंदर्भात सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीबीसी- 
१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.०५.२००७ व सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक 
बीसीसी २०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ मधील तरतुदीनुसार, सदर ०२ उमेदवारांची 
नियुक्ती त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र of महिन्याच्या आत सादर करण्याच्या व जातीचे दावे तपासणीच्या 
अधीन राहील. (गुणवत्ता क्रमांक: ४४,५४) 


(९ परिशिष्ट अ येथील उमेदवारांपैकी, श्रीमती आश्विनी रावसो रानगर (म.लो.गु.क्र.५२) यांच्या 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज यांचा दिनांक २५.०९.२०२३ चा वैद्यकीय अहवाल तसेच वित्त 
विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाच्या अभिप्रायानुसार “पुनश्च: वैद्यकीय तपासणी करून शासकीय सेवेसाठी 
पात्र होण्याच्या अधीन राहून” नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


उर्वरित उमेदवारांची सबंधित वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी झाली असून वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाली आहेत. 


(१० परिशिष्ट-अ मधील शिफारस प्राप्त उमेदवारांपैकी, चारित्र्य पडताळणी अहवाल संबंधित 
पोलीस आयुक्‍त / पोलीस अधीक्षक कार्यालयांकडून अद्याप अप्राप्त असणाऱ्या उमेदवारांना सामान्य प्रशासन 
पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.१५(१)/आ(स.अ.श्रे-२) 

विभागाच्या दि.९.०१.२००९ व दि.२८.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये चारित्र्य व पूर्व चारित्र्य पडताळणी 
प्रमाणपत्र नियुक्ती आदेशापासून सहा महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्‍यक आहे. उमेदवाराने सादर 
केलेली माहिती असत्य असल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्तीपत्र रद्दषादल करुन भारतीय दंड 
संहितेनुसार फौजदारी कारवाई तसेच शासन सेवेत कायम स्वरुप अपात्र ठरविण्यात येईल. ६ महिन्यांच्या आत 
चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त न झाल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच, 
अहवाल असमाधानकारक असल्यास त्यांची नियुक्‍ती कोणतेही कारण न देता १ महिन्याची नोटीस देऊन 
समाप्त करण्यात येईल. (गुणवत्ता क्रमांक १४,१९,२५,२७,३८,) 


उर्वरित उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल सबंधित पोलिस आयुक्‍्त/अधीक्षक 
कार्यालयाकडून प्राप्त झाले आहेत. 


(११ इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शौक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि 
विशेष मागास कल्याण विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी-२०२०/प्र.क्र.१८/मावक, दि.३१/०१/२०२० 
नुसार खुल्या प्रवर्गातील महिला, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील व्यक्ती आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल 
घटक या प्रवर्गातील प्रगत व उन्नत गटात समाविष्ट नसलेल्या व्यक्‍तींना सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित 
केलेल्या NCL/ आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक प्रमाणपत्राच्या वैधता पडताळणीसाठी राज्यातील प्रादेशिक 
महसूली विभाग स्तरावर "विभागीय आयुक्त" यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत करण्यात आलेल्या समितीकडून 
NCL/ आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक प्रमाणपत्राची (उत्पनाच्या दाखल्याची) तपासणीअंती वैध ठरण्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


(१२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक 
०७/०८/२००१ अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरिता संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक आवश्यक 
अर्हता म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण 
२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९/०३/२००३ अन्वये आवश्यक प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशाच्या 
दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. जर त्यांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र 
उपलब्ध करून दिले नाही तर उक्त कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न 
देता समाप्त करण्यात येतील. तसेच, ज्यांना या बाबतीत सूट अनुज्ञेय आहे त्यांची प्रकरणे प्रचलीत शासन 
निर्णयानुसार संबंधीत कार्यालय प्रमुखांनी तपासावीत. 


(१३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक 39.90.2004 
मधील तरतूदीनुसार परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू 
ठरेल. 


(१४) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा 
असल्यास, त्यांना शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही 
१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२/१२/१९९७ मधील तरतुदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) 
महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे आवऱ्यक राहील. यासंदर्भातील राजीनामा 

पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.१५(१)/आ(स.अ.श्रे-२) 

Rae SRR केवळ नियुक्‍ती प्राधिकारी (शासन) यांना असतील. क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर 
प्रशिक्षणार्थ्याचा राजीनामा स्विकृत करु नये किंवा मंजूर करु नये. तथापि, राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा 
राजीनामा मागे घ्यावयाचा असल्यास, त्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो 
२०१९/प्र.क्र.४७०/सेवा-४, दिनांक ०९.०५.२०२२ मधील तरतूदी लागू राहतील. 


मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त 
करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


(१५ महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : 
टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ मधील परिच्छेद सहा येथील तरतूदीनुसार प्रशिक्षण 
सुरु होण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीने सक्षम प्राधिकाऱ्यास बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल. जर एखादा प्रशिक्षणार्थी 
बंधपत्रात नमूद केलेल्या कालावधीत नोकरी सोडत असेल तर बंधपत्रात नमूद केलेली रक्‍कम 
प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करुन संबंधित UHRA प्रथम शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर 
शासन निश्चित करेल. त्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला रुजू झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडे विहित 
नमुन्यातील बंधपत्र भरुन सादर करणे बंधनकारक राहील व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


(१६ परिशिष्ट अ येथील उमेदवारांना जलसंपदा विभाग शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण - 
२०१५/प्र.क्र.१३०/१५/यांत्रिकी, दि.०३ मार्च, २०१६ अन्वये विहित प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 


(१७ प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थींकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणाबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द 
शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल व तसा अहवाल शासनास विनाविलंब पाठविण्यात यावा. 


(१८) परिशिष्ट- अ येथील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी 
२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ नुसार नवीन परिवीक्षा धोरण लागू राहील. " सदरहू सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (यांत्रिकी), गट-ब यांना दोन वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी लागू राहील. सदर कालावधीत 
परिवीक्षा धोरणानुसार शासकीय कामकाज करण्यास सक्षम नसल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित उमेदवाराची 
शासकीय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल." 


(१९) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवि 
२७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक २२.०६.२०२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिवीक्षाधीन कालावधीत रजेच्या तरतूदी 
लागू होतील. 


Qo) परिशिष्ट-अ येथील उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने 
शासनाच्या दुसर्‍या पदावर परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्ती झाळी असल्यास अज्ञा उमेदवारांची 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (यांत्रिकी), गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त 
विभाग, क्रमांक : वेतन १२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.१५(१)/आ(स.अ.श्रे-२) 


प्रति, 


तर परिशिष्ट -अ मधील उमेदवारांपैकी पूवी शासकोय सेवेत नसणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने 
शासनाच्या परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (यांत्रिकी), गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्चिती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 
१९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


(२१ परिशिष्ट-अमधील उमेदवार सध्या केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत 
कार्यरत असतील तर संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने 
सदर सेवेतून कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रुजू करुन घेता येणार 
नाही. तसेच सदर उमेदवारांची नियुक्ती ही त्यांचे केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेतील 
ना-चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधित कार्यालयाकडून प्राप्त होण्याच्या अधीन राहील. (गुणवत्ता क्र: ३,७,१५ , 
१७, ६४). जर एखाद्या उमेदवारांविरूध्द यापूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागात/कार्यालयात विभागीय चौकशी 
सुरू असल्यास सदर नियुक्‍तीनंतरही सदर चौकशी सुरू राहील. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२६१८०९०३५६२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
ANIL VITTHAL —_ Bret Ric ra Sect =o 

MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
D EOKATE DEPARTMENT ' 


Date: 2024.02.26 18:18:23 +05'30' 


(अनिल वि.देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत : परिशिष्ट-अ 


परिशिष्ट अ मधील उमेदवार यांना ई-मेल संदेशाद्वारे 


१. अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


. सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 

. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 

. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी),जळलसंपदा विभाग, नाशिक. 

. मुख्य अभियंता ,सा. बां. प्रा.वि.,पुणे/नागपूर/नाशिक/अमरावती. 

९. 


महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


१०. महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.१५(१)/आ(स.अ.श्रे-२) 
११. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२. उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी, कार्यासन (आ(संनि)/आ(वर्ग-२)/गोपनीय/नोंदणी शाखा, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 
१४. संग्रहार्थ/कार्यासन आ(स.अ. श्रे-२) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र. ९५(१)/२०२३/आ (स.अ.श्रे.२), दिनांक २६ फेब्रुवारी, 2028 सोबतचे 


"परिशिष्ट -अ" 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (यांत्रिकी) गट ब (राजपत्रित) पदावर Pra पदस्थापना 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. शिफारस 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल विभाग 
वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


R 


3 


४] 


८ 


१/२०२१ 


श्री. आगावणे प्रतिक प्रसाद 


अजा 


खुला 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, यांत्रिकी विभाग,सातारा अंतर्गत उपअभियंता, 
यांत्रिकी उपविभाग, कोयनानगर 


२/२०२१ 


श्री. लडकत अक्षय पोपट 


garg 


खुला 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, यांत्रिकी विभाग,सातारा अंतर्गत उपअभियंता, 
यांत्रिकी उपविभाग, कोयनानगर 


३/२०२१ 


श्री. ढेबे मनोज विठ्ठल 


भज(क) 


खुला 


पुणे 


पुणे 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, टेंभु उपसा सिंचन यांत्रिकी व विद्युत पथक 
ओगलेवाडी अंतर्गत उपअभियंता, टेंभु यांत्रिकी उपपथक 
क्र.३ ओगलेवाडी, कराड 


४/२०२१ 


श्री. सोमशेखर शिवकांत गुजरे 


खुला 


खुला 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, मुख्य व्दार उभारणी विभागीय पथक क्र. ३ 

इस्लामपुर अंतर्गत उपअभियंता, विभागीय पथक क्र.३ 
पेठ वसाहत (ब) इस्लामपूर 


4/2024 


श्री. कठाणे Mart श्रावणजी 


gard 


खुला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र.२, चंद्रपूर 


६/२०२१ 


श्री. पांचाळ रमण मधुकर 


इमाव 


खुला 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, यांत्रिकी विभाग,कोल्हापुर अंतर्गत 
उपअभियंता, गुण नियंत्रण व तपासणी 
उपविभाग,कोल्हापुर 


७/२०२१ 


श्री. मासुळे प्रशांत मगन 


भज(क) 


खुला 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,नाशिक अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, यांत्रिकी विभागीय पथक जळगाव 


८/२०२१ 


श्री. विशाल विष्णू भगरे 


आदुघ 


खुला 


पुणे 


पुणे 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, यांत्रिकी विभाग,कोल्हापुर अंतर्गत 
उपअभियंता, प्रादेशिक कर्मशाळा उपविभाग क्र.२ 


९/२०२१ 


श्रीमती अक्षता दत्तात्रय मांजरे 


आदुघ महिला 


खुला महिला 


पुणे 


पुणे 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, ताकारी यांत्रिकी व विद्युत विभाग,सांगली 
अंतर्गत उपअभियंता, ताकारी यांत्रिकी उपविभाग क्र. २, 
देवराष्ट्रे 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. शिफारस 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल विभाग 
वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


४] 


द 


१० 


१०/२०२१ 


श्री. खोत भिवाजी आनंदा 


gard 


खुला 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 


अभियंत 
अभियंत 


जनाई शिरसाई 
उरळीकांचन 


1,यांत्रिकी मंडळ,पुणे अंतर्गत कार्यकारी 


1, यांत्रिकी भांडार विभाग, दापोडी, पुणे अंतर्गत 


ई उपसा सिंचन (यांत्रिकी) उपविभाग क्र.१ 


११ 


११/२०२१ 


श्री. ढोले धनंजय महेश 


विमाप्र 


खुला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी 
अंतर्गत नागपूर 


अभियंत 
अभियंत 


1,यांत्रिकी 
1 यांत्रिकी 


ंत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 


र महसूल विभागातील अधीक्षक 


मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 
उपसा सिंचन विभाग क्र.२, चंद्रपूर 


अंतर्गत उपअभियंता उपसा सिंचन यांत्रिकी उपविभाग 


क्र.३, चंद्रपूर 


द्रपूर 


१२ 


१२/२०२१ 


श्रीमती म्याडम पूजा भुमानंद 


विमाप्र महिला 


विमाप्र महिला 


मुख्य अभियंता सां 


ं.बा.प्रा.वि. पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 


विभागातील अधीक्षक अभियंता सा.बा.मंडळ पुणे अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग पुणे अंतर्गत 


सा.बां.(यांत्रिकी 


ंत्रिकी) उपविभाग पुणे 


१३ 


१३/२०२१ 


श्री. TSH मयूर बाळासाहेब 


आदुघ 


खुला 


मुख्य अभियंता 
अंतर्गत 
अभियंत 
अभियंत 
उपअभियंता 


far (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक 

,यांत्रिकी मंडळ,पुणे अंतर्गत कार्यकारी 
, यांत्रिकी विभाग क्र.२ स्वारगेट पुणे अंतर्गत 
fa, यांत्रिकी उपविभाग, पाटस 


१४ 


१४/२०२१ 


श्री. कदम सागर भगवानराव 


आदुघ 


खुला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता 
अंतर्गत 


छत्रपती सं 
अधीक्षक अभियंता 


कार्यकारी अभियंता विष्णूपूरी पंपगृह नांदेड 


(यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
'भाजीनगर महसूल विभागातील 
,यांत्रिकी मंडळ, नांदेड अंतर्गत 


१५ 


94/2029 


श्री. सोनवणे खुशाल गोरख 


gard 


खुला 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता 
अंतर्गत 
अभियंत 
अभियंत 


उपअभियंता 


१६ 


१६/२०२१ 


श्री. निखिल विश्वास पाटोळे 


आदुघ 


खुला 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 


, व्दार निर्मिती विभाग अ, दापोडी, पुणे अंतर्गत 
अभियंता, यांत्रिकी उपविभाग, नारायणगाव 


१७ 


१७/२०२१ 


श्री. शिदे सुशांत राजाराम 


अजा 


खुला 


,यांत्रिकी मंडळ,पुणे अंतर्गत कार्यकारी 
, यांत्रिकी विभाग,सोलापुर अंतर्गत उपअभियंता, 


(यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक 


उपविभाग, सोलापुर 


9¢ 


96/2024 


श्री. घोडके अजित कृष्णा 


आदुघ 


खुला 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 


महसूल विभागातील अधीक्षक 


यांत्रिकी मंडळ,पुणे अंतर्गत कार्यकारी 


, व्दार निर्मिती विभाग अ, दापोडी, पुणे अंतर्गत 
अभियंता, उच्चालक 


निर्मिती 


नेर्मिती उपविभाग क्र.२ दापोडी, 


१९ 


१९/२०२१ 


श्री. मयूर वाहने 


अजा 


खुला 


नागपूर 


नागपूर 


नागपूर महसूल 
,यांत्रिकी 
यांत्रिकी 


अंतर्गत उपअभियंता 


चंद्रपूर 


अभियंता (यांत्रिकी 


), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
eye विभागातील अधीक्षक 

| मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 

| उपसा सिंचन विभाग क्र.२, चंद्रपूर 
ता उपसा सिंचन यांत्रिकी उपविभाग 


मलोआ उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा | म.लो.आ. शिफारस | पसंती दिलेला | अंतिम महसूल विभाग सविस्तर पदस्थापना 
गुणवत्ता मुळ प्रवर्ग प्रवर्ग महसूल विभाग वाटप 
क्रमांक 


र ३ 8 ण & ४] द 


२०/२०२१ श्री. बंडगर विक्रम मारुती भज(क) खुला पुणे पुणे मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, ताकारी यांत्रिकी व विद्युत विभाग,सांगली 
अंतर्गत उपअभियंता, ताकारी यांत्रिकी उपविभाग क्र. १, 
सांगली 


२२/२०२१ | ai. नलवडे अजय बाळासो आदुघ खुला पुणे पुणे मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, यांत्रिकी विभाग,सातारा अंतर्गत उपअभियंता, 
यांत्रिकी उपविभाग, कोयनानगर 


२३/२०२१ श्री. गावडे भाऊसाहेब उमाजी आदुघ खुला छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर ।मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता,यांत्रिकी मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता विष्णूपूरी पंपगृह नांदेड अंतर्गत 
उपअभियंता, यांत्रिकी उपविभाग (उपसा सिंचन),धाराशिव 


२४/२०२१ | si. भारत अशोक चकणे भज(ड) खुला नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,नाशिक अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, यांत्रिकी विभागीय पथक जळगाव अंतर्गत 

उपअभियंता, यांत्रिकी उपविभागीय पथक क्र.२ जळगाव 


२५/२०२१ | sit. ससाणे शिवम रोहिदास इमाव खुला छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर ।मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता विष्णूपूरी पंपगृह नांदेड अंतर्गत 
उपअभियंता, यांत्रिकी उपविभाग (वि.प्र) असरजन 


२६/२०२१ श्री. लोटे तेजरत्न अनिल अजा खुला नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता उपसा सिंचन यांत्रिकी विभाग क्र.१ भंडारा 
अंतर्गत उपअभियंता ,यांत्रिकी अभियांत्रिकी कर्मशाळा 


२७/२०२१ श्री. कोरे शैलेश श्रीरंग इमाव खेळाडू खुला खेळाडू पुणे पुणे मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, यांत्रिकी विभाग,सातारा अंतर्गत उपअभियंता, 
यांत्रिकी उपविभाग, कोयनानगर 


२८/२०२१ श्रीमती वाहूळ मोना अनिल अजा महिला खुला महिला छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर ।मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता,यांत्रिकी मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग बीड अंतर्गत 
उपअभियंता, यांत्रिकी उपविभाग, सातोना 


२९/२०२१ श्रीमती इंगोले धम्मज्योती केलासराव | अजा महिला खुला महिला अमरावती अमरावती मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता द्वार निर्मिती व उभारणी विभाग क्र.१ अमरावती 
अंतर्गत उपअभियंता, द्वार उभारणी व दुरुस्ती उपविभाग 


३०/२०२१ श्री. अकलुजकर अक्षय भारत gua gua पुणे पुणे मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, मुख्य व्दार उभारणी विभागीय पथक क्र. ३ 
इस्लामपुर अंतर्गत उपअभियंता, यांत्रिकी उपपथक क्र.३ 
सांगली 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. शिफारस 
प्रवर्ग 


अंतिम महसूल विभाग 
वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


é 


30 


39/2029 


श्री. पाटील रोहित पोपट 


आदुघ 


आदुघ 


'कोकण-१ 


'कोकण-१ 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 


'कोकण-१ महसूल विभागातील 
यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
यांत्रिकी विभाग,को.प्र. अलोरे अंतर्गत 
, निरिक्षण उपविभाग, रत्नागिरी 


गातील अधीक्षक 


34 


32/2029 


श्री. भालेराव लोकेश संजय 


garg 


sara 


नाशिक 


नाशिक 


नाशिक महसूल विभागातील 
यांत्रिकी मंडळ,नाशिक अंतर्गत कार्यकारी 
यांत्रिकी विभागीय पथक जळगाव अंतर्गत 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 


, यांत्रिकी उपविभागीय 


तील अधीक्षक 


गीय पथक क्र.१ जळगाव 


३२ 


३३/२०२१ 


श्रीमती गुंजाळ पूजा संजीव 


विजा(अ) महिला 


खुला महिला 


नाशिक 


नाशिक 


अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील 
यांत्रिकी मंडळ,नाशिक अंतर्गत कार्यकारी 
यांत्रिकी विभाग , नंदूरबार अंतर्गत 
, यांत्रिकी उपविभाग, दोंडाईचा 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 


तील अधीक्षक 


३३ 


३४/२०२१ 


श्री. खोटारे ओकार अनिलराव 


आदुघ 


आदुघ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपद 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ, नांदेड अंतर्गत 

अभियंता, यांत्रिकी विभाग 
, यांत्रिकी उपविभाग, अंबाजोगाई 


विभाग, नाशिक 


al 


बीड अंतर्गत 


al 


३४ 


३५/२०२१ 


श्री. चौधरी विवेक सुर्यकांत 


आदुघ 


आदुघ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपद 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग 
, यांत्रिकी उपविभाग, माजलगाव 


विभाग, नाशिक 


३५ 


३६/२०२१ 


श्री. बुंधाडे आकाश संजयराव 


अमरावती 


अमरावती 


(यांत्रिकी), जलसंपद 
अमरावती महसूल विभागातील 
यांत्रिकी मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 
द्वार निर्मिती व उभारणी 
अभियंता, द्वार उभारणी 


विभाग, नाशिक 


द 
गातील अधीक्षक 


विभाग क्र.१ अमरावती 
व दुरुस्ती उपविभाग 


३६ 


३७/२०२१ 


श्री. पुजारी संजय कल्लाप्पा 


अजा 


अजा 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
यांत्रिकी विभाग, कोल्हापुर अंतर्गत 
अभियंता, प्रादेशिक कर्मशाळा उपविभाग क्र.१ 


३७ 


३८/२०२१ 


श्री. खैरनार सौरभ दिलीप 


gard 


ड्माव 


नाशिक 


नाशिक 


अभियंता सां.बा.प्रा.वि. नाशिक अंतर्गत नाशिक 
भागातील अधीक्षक अभियंता सा.बा.मंडळ 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता सा.बा 
(यांत्रिकी) उपविभाग नाशिक 


.विभाग 


3¢ 


38/2029 


श्री. मांगलेकर FEAST WHAT 


आदुघ 


आदुघ 


कोकण-१ 


कोकण-१ 


SYS &६$ & 
ppd 
qd. <. op 
a ah al 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 


यांत्रिकी विभाग,को.प्र 


विभागातील अधीक्षक 
कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
.अलोरे 


३९ 


४०/२०२१ 


श्रीमती जौंदाळ ऐश्वर्या विलास 


आदुघ महिला 


खुला महिला 


'कोकण-१ 


'कोकण-१ 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 


'कोकण-१ महसूल विभागातील 
यांत्रिकी मंडळ,कोल्हापुर 


यांत्रिकी विभाग,को.प्र 


गातील अधीक्षक 
पुर अंतर्गत कार्यकारी 
. अलोरे अंतर्गत 


»यांत्रिकी उपविभाग 


क्र. ३ सावंतवाडी 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. शिफारस 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल विभाग 
वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


é 


४० 


४१/२०२१ 


श्री. चोथवे वैभव रतन 


भज(ड) 


भज(ड) 


नाशिक 


नाशिक 


अभियंता 


fer (यांत्रिकी! 


ंत्रिकी), जलसंपद 


नाशिक महसूल विभागातील अधीक्षक 
,यांत्रिकी मंडळ,नाशिक अंतर्गत कार्यकारी 
, यांत्रिकी विभाग अहमदनगर अंतर्गत 
, यांत्रिकी उपविभाग, राहुरी 


४१ 


४२/२०२१ 


श्री. चव्हाण सुधिर सुरेश 


विजा(अ) 


विजा(ओ) 


अमरावती 


अमरावती 


अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपद 
अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक 
,यांत्रिकी मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 
यांत्रिकी 
निर्मिती व उभारणी उपविभाग क्र.१ अकोला 


विभाग,अकोला अंतर्गत उपअभियंत 


BR 


83/2024 


श्रीमती माजगांवकर क्र्तुजा अरुण 


खुला महिला 


खुला महिला 


नागपूर 


अभियंता (यांत्रिकी 


ंत्रिकी), जलसंपद 
नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
,यांत्रिकी मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 
,प्रमुख द्वार उभारणी पथक क्र.२ नागपूर अंतर्गत 
अभियंता,द्वार उभारणी व दुरूस्ती उपविभाग 


विभाग, नाशिक 


शिक 


री 


D8 


83 


88/2024 


श्री. आकाठा बाळासाहेब नाणेकर 


gard 


sara 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


अभियंता (यांत्रिकी 
छत्रपती सं 


), जलसंपदा विभाग, नाशिक 


, यांत्रिकी विभाग 


'भाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
धाराशिव अंतर्गत 
, यांत्रिकी उपविभाग क्र. २ धाराशिव 


Be 


84/2024 


श्री. तिरपूडे वैभव धनपाल 


अजा 


अजा 


नागपूर 


नागपूर 


+ 
rel 
al 


नागपूर 


aidan aia 
र महसूल विभागातील अधीक्षक 
,यांत्रिकी 
,यांत्रिकी विभाग, नागपूर अंतर्गत 
अभियंता,गुणनियंत्रण व तपासणी उपविभाग 


), जलसंपदा विभाग, नाशिक 


मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 


By 


४६/२०२१ 


श्री. नवले संकेत BRAT 


आदुघ अनाथ 


आदुघ अनाथ 


नाशिक 


नाशिक 


सा 


.बा.प्रा 


a 

zs 
| 
ह| 


.बां.(यांत्रिकी) उपवि' 


fa. नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता सा.बा 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग 
नाशिक 


६ 


४७/२०२१ 


श्रीमती धनश्री पंढरीनाथ अहिरे 


इमाव महिला 


खुला महिला 


नाशिक 


नाशिक 


अंतर्गत 


मुख्य अभियंता 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता सा.बा.मंडळ धुळे 
धुळे अंतर्गत 

सा.बां.(यांत्रिकी 


कार्यकारी 
त्रिकी 


सां 


.बा.प्रा.वि. नाशिक अंतर्गत नाशिक 


अभियंता सा.बा.विभाग 


) उपविभाग धुळे 


so 


82/2024 


श्रीमती Pepa aeqor रविंद्र 


खुला महिला 


खुला महिला 


अमरावती 


A 


मुख्य अभियंता 
अमरावती महसूल 
सा.बां.मंडळ अकोला 
सा.बां.विभाग 
उपविभाग अकोला 


ToT सां.बा.प्रा.वि. अमरावती अंतर्गत 
विभागातील अधीक्षक अभियंता 
ला अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 
अकोला अंतर्गत सा.बां.(यांत्रिकी) 


BC 


88/2024 


श्री. मेटकर अभिजीत सुर्यकांत 


विमाप्र 


विमाप्र 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


अभियंता 


(यांत्रिकी), जलसंपद 
TASTER महसूल विभागातील 
,यांत्रिकी मंडळ, नांदेड अंतर्गत 


विभाग, नाशिक 


, यांत्रिकी विभाग क्र. २ छत्रपती 


88 


५०/२०२१ 


श्री. खामकर प्रविण कृष्णात 


gard 


sara 


छत्रपती संभाजीनगर 


(यांत्रिकी), जलसंपद 
TASTER महसूल विभागातील 
नांदेड अंतर्गत 


विभाग, नाशिक 


4) 


यांत्रिकी मंडळ, 


शिक 


, मुख्य व्दार उभारणी पथक क्र. ४ 
संभाजीनगर अंतर्गत उपअभियंता, व्दार 
उपविभाग क्र.४ (ब) , केसापुरी माजलगाव, 


उभारणी 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. शिफारस 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल विभाग 
वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


R 


3 


8 


षु 


८ 


4o 


42/2029 


श्रीमती अश्विनी रावसो रानगर 


WAH) महिला 


खुला महिला 


पुणे 


कोकण-२ 


मुख्य अभियंता 


महसूल विभागातील 


ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग 


अंतर्गत सा.बां.(यांत्रिकी) उपविभाग ठाणे 


सां.बा.प्रा.वि. मुंबई अंतर्गत कोकण-२ 
ल अधीक्षक अभियंता सा.बा.मंडळ 


ग ठाणे 


५१ 


3/2029 


श्रीमती आहेर पल्लवी अरविद 


इमाव महिला 


खुला महिला 


कोकण-२ 


कोकण-२ 


(यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग 


, नाशिक 


अंतर्गत कोकण-२ महसूल विभागातील अधी 
,यांत्रिकी मंडळ,नाशिक अंतर्गत कार्यकारी 
, यांत्रिकी भांडार व विकास विभाग, 
अभियंता द्वार उभारणी उपविभाग 


क्षक 
र्यकारी 
कळवा ठाणे 


> 


द्र 


५४/२०२१ 


श्रीमती घुले तेजस्विनी जयंतकुमार 


इमाव महिला 


खुला महिला 


कोकण-२ 


कोकण-२ 


(यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 


अंतर्गत उपअभियंता, यांत्रिकी उपविभाग, तु 


अंतर्गत कोकण-२ महसूल विभागातील अधीक्षक 
,यांत्रिकी मंडळ,नाशिक अंतर्गत कार्यकारी 
, यांत्रिकी भांडार व विकास विभाग, कळवा ठाणे 


af नवी मुंबई 


43 


44/2024 


श्रीमती पाथरवट पुजा सुनिल 


विजा(अ) महिला 


विजा(अ) महिला 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता 


सां.बा.प्रा 


fa. नाशिक अंतर्गत नाशिक 


महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता सा.बा.मंडळ 


जळगाव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग 
जळगाव अंतर्गत सा.बां.(यांत्रिकी) उपविभाग 


जळगाव 


48 


०६/२०२१ 


श्रीमती मोरे श्वेता अनिल 


आदुघ महिला 


खुला महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


(यांत्रिकी), जलसंपद 


विभाग, नाशिक 
ंभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता,यांत्रिकी मंडळ, नाशिक अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, निरीक्षण पथक, छत्रपती 


५५ 


५७/२०२१ 


श्रीमती रणशिग ऐश्वर्या संजीव 


आदुघ महिला 


आदुघ महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


(यांत्रिकी), जलसंपद 


विभाग, नाशिक 
अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,नांदेड अंतर्गत 
अभियंता यांत्रिकी विभाग (उपेप्र) नांदेड अंतर्गत 
उपअभियंता,यांत्रिकी उपविभाग परभणी 


हि 


५८/२०२१ 


श्रीमती कांगणे ज्योती हरी 


भज(ड) महिला 


भज(ड) महिला 


कोकण-२ 


कोकण-२ 


मुख्य अभियंता 
कोकण. 


क्र.२ माणगाव 


(यांत्रिकी), जलसंपद 


4) 


निर्मिती 


अभियंता 


विभाग, नाशिक 
-२ महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,पुणे अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, उच्चालक संकल्पचित्र व 
अंतर्गत उपअभियं 


विभाग, 


भियंता, यांत्रिकी उपविभाग 


49 


48/2024 


श्रीमती मुळूक पूनम बाबासाहेब 


आदुघ महिला 


आदुघ महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता 
अंतर्गत छत्रपती 


कार्यकारी अभियंता 


(यांत्रिकी), जलसंपद 


विभाग, नाशिक 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,नांदेड अंतर्गत 
far यांत्रिकी विभाग (उपेप्र) नांदेड अंतर्गत 
उपअभियंता,यांत्रिकी उपविभाग क्र.१ नांदेड 


Go 


§ 0/2024 


श्री. चव्हाण सचिन सुभाष 


विजा(अ) 


विजा(अ) 


अमरावती 


अमरावती 


यांत्रिकी विभाग,अकोला 


(यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 


48 


& 9/2029 


श्रीमती गायकवाड सुलभा बळीराम 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता 


अभियंता सा.बा.विभाग धाराशिव 


सा.बां.(यांत्रिकी 


) उपविभाग धाराशिव 


सां.बा.प्रा.वि. छत्रपती संभाजीनगर 
अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अभियंता सा.बा.मंडळ धाराशिव अंतर्गत 
शिव अंतर्गत 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. शिफारस 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल विभाग 
वाटप 


सविस्तर 


पदस्थापना 


R 


3 


& 


४] 


é 


६०0 


६२/२०२१ 


श्री. मेश्राम हिमाशु धीरज 


अजा 


अजा 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 


अभियंत 
अभियंत 


1,यांत्रिकी 


1, यांत्रिकी अभियांत्रिकी कर्मशाळा 
अंतर्गत उपअभियंता, यांत्रिकी 
अभियांत्रिकी कर्मशाळा उपविभाग क्र.३ वर्धा 


विभाग,नागपुर अं 


अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 


मंडळ,नागपूर 


गपूर अंतर्गत कार्यकारी 


६१ 


६३/२०२१ 


श्रीमती सुंदर वैष्णवी संतोष 


अजा महिला 


अजा महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता 
अंतर्गत 


कार्यकारी 
संभाजीनगर अंतर्गत 
उपविभाग, छत्रपती संभाजीनगर 


for (यांत्रिकी! 
छत्रपती सं 
अधीक्षक अभियंता,यांत्रिकी 
अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र.२ छत्रपती 

त उपअभियंता, यांत्रिकी कर्मशाळा 
TOTS 


भाजीनगर 


), जलसंपद 


विभाग, नाशिक 
र॒ महसूल विभागातील 
मंडळ,नांदेड अंतर्गत 


६२ 


६४/२०२१ 


श्रीमती पिपळकर दर्शना उत्तमराव 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


अमरावती 


अमरावती 


अभियंता (यांत्रिकी 


अभियंता,यांत्रिकी भांडार 


ंत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक 
,यांत्रिकी मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 
यांत्रिकी विभाग,अमरावती अंतर्गत 
TSR उपविभाग क्र १ , अमरावती 


&3 


६५/२०२१ 


श्रीमती घोडके रुपाली रावसो 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता 


अंतर्गत 


अंतर्गत 


aq 4.2. @ 


धीक्षक अभियंता 


गता सां 


ं.बा.प्रा.वि. छत्रपती संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 


सा.बा.मंडळ 


SO छत्रपती संभाजीनगर 


कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग छत्रपती 


'भाजीनगर अंतर्गत सा.बां.(यांत्रिकी) उपविभाग छत्रपती 
ंभाजीनगर 


छे 


६६/२०२१ 


श्री. ओंकार विष्णू मोरे 


आदुघ 
कर्णबधीरता 


आदुघ कर्णबधीरता 


ओगलेवाडी अंतर्गत 


अभियंता (यांत्रिकी 


,यांत्रिकी 
, टेंभु उपसा 


ओगलेवाडी, कराड 


), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 


मंडळ,कोल्हापुर अंतर्गत कार्यकारी 
सा सिंचन यांत्रिकी व विद्युत पथक 
त उपअभियंता, टेंभु यांत्रिकी उपपथक 


द 


६७/२०२१ 


श्रीमती चौरे विजयश्री विठ्ठल 


अज महिला 


अज महिला 


'कोकण-२ 


कोकण-२ 


कोकण. 


अभियंता व सहसचिव सा.बां.वि.मंत्रालय मुंबई 


-२ 


महसूल 


(यां) सा.बा.वि.कोकण 


विभागातील अधीक्षक 
[कण भवन नवी मुंबई 


६६ 


६८/२०२१ 


श्री. भोसले प्रशांत अशोक 


अजा 


अजा 


अभियंता (यांत्रिकी 


,यांत्रिकी 


पुणे महसूल विभागातील 
मंडळ,पुणे अंतर्गत कार्यकारी 
भाग क्र.२ स्वारगेट पुणे अंतर्गत 
अभियंता, यांत्रिकी उपविभाग, बारामती 


, यांत्रिकी वि' 


ंत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 


य 


तील अधीक्षक 


६७ 


६९/२०२१ 


श्री. अबिद रज्जाक पठाण 


खुला 
अंध/अल्पदृष्टी 


खुला दिव्यांग 
अंध/अल्पद्ृष्टी 


नाशिक 


नाशिक 


अहमदनगर अंतर्गत 
अहमदनगर अंतर्गत 
अहमदनगर 


fa. नाशिक अंतर्गत नाशिक 
भागातील अधीक्षक अभियंता सा.बा.मंडळ 
त कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग 
त सा.बां.(यांत्रिकी) उपविभाग 


&¢ 


(90/2024 


श्री. हजारे प्रसाद कृष्णात 


विमाप्र 


विमाप्र 


नागपूर 


मुख्य अभियंता सां 


महसूल 
नागपूर 
अंतर्गत 


विभागातील 
अंतर्गत 
सा.बां.(यांत्रिकी) 


eat 
4 
a 
जं 


.बा.प्रा.वि. नागपूर अंतर्गत नागपूर 
ल अधीक्षक अभियंता 
कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग नागपूर 
त्रिकी) उपविभाग नागपूर 


न्य 


[A सा.बा.मंडळ 


६९ 


७१/२०२१ 


श्री. पाटील अशुतोष सुभाष 


खुला खेळाडू 


खुला खेळाडू 


अमरावती 


यांत्रिकी 


(यांत्रिकी), जलसंपद 
महसूल विभागातील अधीक्षक 
,यांत्रिकी मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 
विभाग,अमरावती 


विभाग, नाशिक 


७० 


७२/२०२१ 


श्रीमती शिंदे मनिषा ज्ञानोबा 


अजा महिला 


अजा महिला 


छत्रपती संभाजीनगर 


अधीक्षक अभियंता 


अभियंता सां.बा.प्रा.वि. छत्रपती संभाजीनगर 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 
सा.बा.मंडळ नांदेड अंतर्गत कार्यकारी 


उपविभाग नांदेड 


सा.बा.विभाग नांदेड अंतर्गत सा.बां.(यांत्रिकी) 


अ.क्र. मलोआ उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा | म.लो.आ. शिफारस | पसंती दिलेला | अंतिम महसूल विभाग सविस्तर पदस्थापना 
गुणवत्ता मुळ प्रवर्ग प्रवर्ग महसूल विभाग वाटप 
क्रमांक 
q 2 3 8 4 & ; oe ८ 
७१ | ७३/२०२१ श्री. चव्हाण अक्षयकुमार गुलाबराव विजा(अ) विजा(ओ) छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर ।मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 

संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता,यांत्रिकी मंडळ,नांदेड अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग बीड अंतर्गत 
उपअभियंता, यांत्रिकी उपविभाग,बीड 

७२ | ७४/२०२१ श्री. पुणे zara देवीदास खुला मंदबुध्दी खुला दिव्यांग पुणे पुणे मुख्य अभियंता सां.बा.प्रा.वि. पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 

किंवा आकलन | मंदबुध्दी किंवा आकलन विभागातील अधीक्षक अभियंता सा.बा.मंडळ कोल्हापूर 
क्षमतेची क्षमतेची अंतर्गत कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग कोल्हापूर 
कमतरता कमतरता/एकापेक्षा अंतर्गत सा.बां.(यांत्रिकी) उपविभाग कोल्हापूर 
(मानसिक जास्त प्रकारचे 
आजार) दिव्यांगत्व (मानसिक 
आजार) 

७३ | ७५/२०२१ श्री. म्हशाळ राहुल पांडुरंग अज अज नाशिक नागपूर मुख्य अभियंता सां.बा.प्रा.वि. नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता सा.बा.मंडळ 
चंद्रपूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग चंद्रपूर 
अंतर्गत सा.बां.(यांत्रिकी) उपविभाग चंद्रपूर 

७४ | ७६/२०२१ श्रीमती गायकवाड धारा प्रमोद इमाव खेळाडू इमाव खेळाडू अमरावती अमरावती मुख्य अभियंता सां.बा.प्रा.वि. अमरावती अंतर्गत 

महिला अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता 
सा.बा.मंडळ अमरावती अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 
सा.बा.विभाग अमरावती अंतर्गत सा.बां.(यांत्रिकी) 
उपविभाग अमरावती 
ANIL VITTHAL DN. CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, GIN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
DEOKATE Date: 2004.02.26 1818.90 10580, 


(अनिल वि. देवकाते) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


